लेखाशिर्ष २५१५-१२३८ (मा. लोकप्रतिनिधींनी 
सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत 
मूलभूत सुविधा पुरविणे) अंतर्गत दिनांक 
१२.१०.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रद्द 
केलेल्या कामांच्या यादीतून कामे 
वगळणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

ग्राम विकास विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/भाग-४/योजना-६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई - ४००००१ 
तारीख: १५ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा - 


१) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांची दि.१८.७.२०२२ व २१.७.२०२२ रोजीची टिप्पणी. 

२) शासन पत्र क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६, दि.१९.०७.२०२२. 

३) शासन पत्र क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६, दि.२५.०७.२०२२. 

४) शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/योजना-६, दि.१२.१०.२०२२. 
शासन निर्णय - 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील टिप्पणीन्वये दिलेल्या निर्देशास 

अनुसरुन संदर्भाधीन क्र.२ व ३ येथील दि.१९.०७.२०२२ व २५.०७.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये लेखाशिर्ष 
२५१५ १२३८ (मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरविणे) 
अंतर्गत दि.०१ एप्रिल, २०२१ रोजी व त्यानंतर मंजूर केलेल्या कामांपैकी ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेशा 
दिलेले नाहीत किंवा कार्यारंभ आदेश देऊनही कामे सुरु झालेली नाहीत, Ban सर्व कामांना स्थगिती 
देण्यात आलेली होती. सदर स्थगित केलेली कामे शासन मान्यतेने संदर्भीय क्र. ४ वरील दिनांक 
१२.१०.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आली आहेत. 
२. लेखाशिर्ष २५१५ १२३८ अंतर्गत 92.90.2022 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रद्द केलेल्या 
कामांमधून सोबत जोडलेल्या “विवरणपत्र -अ” मध्ये नमूद केलेली सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यंत्रणेची कामे याद्वारे वगळण्यात येत आहेत. 


३. सदर रद यादीतून वगळण्यात आलेल्या “विवरणपत्र - अ” यादीतील कामांच्या बाबतीत 
संबंधित यंत्रणांनी सदर काम मंजुरीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून पुढील 
कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/भाग-४/योजना-६ 


8, सदर रद्द कामे वगळण्याची कार्यवाही करताना कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी, अन्यथा संबंधितांची जबाबदारी राहील. 


कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१५१७३८०६९८२० असा आहे. हा ASST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(का. गो. वळवी) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई 
) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्राळय, मुंबई 
) मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. मंत्री/राज्यमंत्री (सवी, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


०८ wy oo 


मा. सभापती/उप सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, मुंबई 
मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधान परिषद 
) मा. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सर्व) 
) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (सर्वी, विधानमंडळ, मुंबई 
१०) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
११) विभागीय आयुक्त, महसुल विभाग (सर्व) 
१२) जिल्हाधिकारी (सर्वी 
१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१४ अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (सवी 
१५) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१६ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सवी 
१७ कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१८) निवडनस्ती (योजना-६). 


~N SM SS 


ve 


) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/भाग-४/योजना-६ 


शासन निर्णय क्र. विकास-२०२२/प्र.क्र.२२७/भाग-४/यो-६, दि. १५ डिसेंबर, २०२२ 
सोबतचे "विवरणपत्र - अ" (लेखाश्ीर्ष २५१५ १२३८ अंतर्गत रद्द केलेल्या कामातून वगळण्यात 


आलेल्या कामांची यादी) 
अ.क्र. जिल्हा यंत्रणा वर्ष शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक शासन निर्णयातील | रक्‍कमरू. 
कामांचा क्रमांक लक्ष 
i यवतमाळ | सा.बां.वि. | 2029-22 | शासन शुध्दीपत्रक क्र. विकास- १ते१७ १००.०० 


२०२२/प्र.क्र.११९/यो-६, दि. १८ मे, 
२०२२ (रू. १००.०० लक्षची यादी 
एकूण १७ कामे) 


2 | नांदेड सा.बां.वि. | 2029-22 | क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- १ ते २० 400,00 
६,दि. 39 मार्च, 2022 (रू. १००.०० 
लक्षची यादी, एकूण २० कामे) 


३ | सातारा सा.बां.वि. | २०२१-२२ | क्र.विकास-२०२२/प्र.क्र.५०/यो- वव४ वळ 
६,दि. ६ मे, २०२२ (रू. १००.०० 
लक्षची यादी, एकूण ७ कामे) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


